प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत 
मंजूर असलेल्या २२७ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/१३९/प्र.क्र.७६/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२४ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४५/प्र.क्र.७४/कुक, 
दि. ०३/१०/२०२३ 
२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः राकुकका/आस्था-२क/अ.प.२२७/मुदतवाढ/न.क्र.७४/१३४५८/२०२४, 
दि.२३/०२/२०२४ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि.२१/०२/२०२४ 

प्रस्तावना - 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाळ आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
२२७ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. आता सदर कार्यक्रमांतर्गत २२७ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाळा 
आहे. त्यानुषंगाने सदर २२७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत २२११ 
लेखाशिर्षाखाली असलेल्या अस्थायी पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार मंजूर कार्यरत असलेल्या २२७ अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 
अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन | पद-संख्या 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 

pa | संशोधन अधिकारी 5-२३:६७७००-२०८७०० Pt 
२ जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 5-२३:६७७००-२०८७०० ३० 
एकूण (अ) ३१ 

३ ।आरोग्यसामुग्री देखभाल अधिकारी 5-१५:४१८००-१३२३०० |. १ 

एकूण (ब) Po 

४ सांख्यिकी पर्यवेक्षक 5-१४: ३८६००-१२२८०० ३० 
५ । शितसाखळी तंत्रज्ञ / तांत्रिक शितपेटी S-48: ३८६००-१२२८०० ३० 

A सहाय्यक अधिक्षक 5-१३:३५४००-११२४०० Po 

9 लघुलेखक 5-८:२पष००-८११०० ft 
८ टंकलेखक 8-६:१९९००-६३२०० 30 
९ वाहन चालक 5-६:१९९००-६३२०० १०३ 
एकूण (क) १९५ 
एकूण (अ--ब--क) २२७ 


२. सदर अस्थायी २२७ पदांवरील होणारा खर्च आर-१, २२११ -कुटुंब कल्याण, ००१ - 
संचाळन व प्रशासन, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) (०९) प्रजोत्पादन विषयक व बाल 
आरोग्य कार्यक्रम - (२२११ ०५४१) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२०२५ या वर्षात अर्थसंकल्पित 
केलेल्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर aren निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. २१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२७१२५२१८८४१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


VAIBHAV 
GAJANAN 
KOSHT] 


Digitally signed by VAIBHAV GAJANAN 
SHTI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5749df8e46703e97e25555afe696d0 
a5 1 badfa2373ccdc83593el1 8af18e92f1a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47COABB5437C6B09C621CCA 
6C499475684F37EA0F5529DD3EF3D6E6B332 
6E747, cn=VAIBHAV GAJANAN KOSHTI 

Date: 2024.04.06 01:58:49 +05'30' 


(वैभव ग. कोष्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 


३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 
७. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती ( कु.क.. 


परिशिष्ट “अ 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत -प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ अस्थायी 


पदांचा तपशील 


अ) पुणे मुख्यालय 


अ.क्र पदनाम 


मंजूर पदांची संख्या 


३ 


संशोधन अधिकारी 


लघुलेखक 


आरोग्य सामुग्री अधिकारी 


CC} AV} A] -0 | -3 


सहाय्यक अधिक्षक 


एकूण 


ce} ळा. आळ. ७ -0 


ब) जिल्हास्तर मुंबई महानगरपालिका, ठाणे / नांदेड जिल्ह्यांसाठी 


जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 


सांख्यिकी पर्यवेक्षक 


१ 
२ 
३ | शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी) 
४ | टंकलेखक 


६ वाहनचालक 


एकूण 


क) चंद्रपूर, , औरंगाबाद व रायगड जिल्ह्यांकरीता 


१ | जिल्हा माता बाळ संगोपन अधिकारी 


२ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक 


३ | शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी) 


४ | टंकलेखक 


६ वाहनचालक 


एकूण 


ड) पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, परभणी जिल्ह्यांकरीता 


१ | जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 


२ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक 


३ | शितसाखळी तंत्रज्ञ तांत्रिक (शितपेटी 


४ | टंकलेखक 


६ वाहनचालक 


एकूण 


इ) यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा व मुंबई महानगरपालिका 


१ | जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 


२ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक 


३ | शितसाखळी तंत्रज्ञ (तांत्रिक (शितपेटी 


४ | टंकलेखक 


६ वाहनचालक 


एकूण 


ई) बीड, सोलापूर, जळगांव, धुळे, जालना, सांगली, वर्धा, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, रत्नागिरी व 


सातारा जिल्ह्यांसाठी 

१ जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी १२ 
२ सांख्यिकी पर्यवेक्षक १२ 
३ शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी १२ 
४ टंकलेखक १२ 
षु वाहनचालक ३७ 
एकूण ८५ 

(अ,ब,क,ड,इ,ई) एकूण २२७ 


